नवीन राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरण-२०२० चा अभ्यास 
करण्याकरिता कार्यबल गट (Task Force) गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१७६/विशि-३, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: १८ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भः-(१)शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. अभ्यास-२०१५/ प्र.क्र.६११/विशि-३, 
दि.३१ ऑक्टोबर, २०१५ 
(२) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे D.O.No.7-48/2016-PN-ll, 
दि. ६ जून, २०१९ 
(३) शासन पत्र SH.NEP-2019/C.R.96/Vishi-4, दि.१८ सप्टेंबर, २०१९ 
(४ शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२०/ प्र.क्र.०७/विशि-३, 
दि.२४ जानेवारी, २०२० 


प्रस्तावनाः- 


भारताला ज्ञान महासत्ता बनविण्यासाठी, विद्यार्थ्यांमध्ये आवश्‍यक कौडल्य व ज्ञानप्राप्ती 
आणि विज्ञान, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि औद्योगिक क्षेत्रामधील मनुष्यबळाची कमतरता दूर 
करण्यासाठी, भारतातील लोकसंख्येला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नाविन्यपूर्ण शिक्षण व संशोधनाच्या 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, भारत सरकारने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा 
तयार केलेला आहे. या मसुद्याबाबत राज्य शासनाकडून सूचना व अभिप्राय मागविले आहेत. 


नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्याबाबत संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचेकडून अभिप्राय मागविले होते. त्यास अनुसरुन संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी आपले अभिप्राय शासनास सादर केले आहेत. तसेच, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा 
विद्यापीठ, नांदेड व राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान (रुसा), मुंबई यांचेकडून या मसुद्याबाबत 
सूचना/अभिप्राय प्राप्त झालेले आहेत. सदर प्राप्त सूचना/ अभिप्राय मानव संसाधन विकास 
मंत्रालय, नवी दिल्ली यांना संदर्भीय क्र.(३) येथील पत्रान्वये सादर करण्यात आले आहेत. 


नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने तालुका व जिल्हा स्तरावरील कार्यशाळांनी 
त्यांचेशी संबंधित विषयावर सादर केलेल्या सूचनांचे विश्लेषण करुन राज्य स्तरावरील संबंधित सर्व 
घटकांच्या कार्यशाळेमध्ये सदरहू सूचना सादर करण्यासाठी शिक्षण तज्ञांचा एक Hae गट 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१७६/विशि-३, 


शासनाने संदर्भीय क्र.(१ येथील दि.३१ ऑक्टोबर, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत केला होता. 
सदर कार्यबल गटातील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या संदर्भीय क्र.(४) येथील दि.२४ जानेवारी, 
२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आल्या आहेत. 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० नुकतेच 
लागू केलेले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० संदर्भात अभ्यास करुन राज्य शासनास 
अहवाळ सादर करण्यासाठी नव्याने एक Hse गट (Task Force) गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शिक्षण क्षेत्रातील खालील तज्ञांचा नवीन कार्यबळ गट 
निर्माण करण्याचा खालील निर्णय घेण्यात येत आहे. 


Re निर्णय: 


नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० संदर्भात अभ्यास करुन राज्य शासनास अहवाल 
सादर करण्यासाठी खालील शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांचा नवीन कार्यबळ गट गठीत करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र मान्यवरांचे नाव पद 

नी डा.वसुधा कामत, माजी कुलगुरु, श्रीमती नाथीबाई दामोदर अध्यक्ष 
ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई 

२. | डॉ.सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग, सदस्य 
नवी दिल्ली 

३. | डा.सुहास पेडणेकर, कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई सदस्य 

४. | डॉ.प्रमोद येवले, कुलगुरु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सदस्य 
मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 

५. | डॉ.राजन वेळूकर, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई सदस्य 

६. | डॉ.विलास सपकाळ, माजी कुलगुरु, राष्ट्रसंत तुकडोजी सदस्य 
महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 

. | डा.भालचंद्र मुणगेकर, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई सदस्य 

८. | प्रो. जी.डी. यादव, माजी कुलगुरु, रसायन तंत्रज्ञान संस्था सदस्य 
(ICT), मुंबई. 

९. । श्री.निरंजन हिरानंदानी, व्यवस्थापकीय संचालक, सदस्य 
हिरानंदानी ग्रुप 

hw ०. | डॉ.देवीदास गोल्हार, प्राचार्य, मराठवाडा वाणिज्य सदस्य 
महाविद्यालय, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१७६/विशि-३, 


११. । प्रा. भालचंद्र बिराजदार, प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी सदस्य 
महाविद्यालय, पुणे (COEP). 

१२. | श्री. अजिक्य पाटील, अजिक्य डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, सदस्य 
पुणे. 

१३. श्री. मिलिंद साटम, सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. सदस्य 

१४. | डॉ. अजित जोशी, शिक्षणतज्ञ, पाले टिळक व्यवस्थापन सदस्य 
महाविद्यालय, मुंबई. 

१५. | संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई सदस्य 

१६. | डॉ.संजय जगताप, विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, समन्वयक 
पनवेल 


सदरहू समितीने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० मधील प्रत्येक YEITA अभ्यास करुन 
आपला अहवाल शासनास ३ महिन्यात सादर करावा. तथापि, काही तातडीच्या मुद्द्यांबाबत 
शासनास प्राधान्याने अहवाल सादर करणे अपेक्षित असल्यास समितीने वेळोवेळी बैठका घेऊन 
अंतरीम अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदरहू समितीच्या बैठका ज्या विद्यापीठांमध्ये होतील, त्या विद्यापीठांनी समितीमधील 
अझ्ासकीय सदस्यांचे मानधन व प्रवासभत्ता परस्पर अदा करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००९१८१७०८५६५१०८ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


e Digitally signed by Pravinkumar Gulabrao Pawar 
> k DN: c=IN, o=Governmen’ it Of Maharashtra, ou=Higher and 
fa Vi Nn U mM a [| Technical Education, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8de261729f06eda4a56aba947eceb6 140d7406426b2f08c 
9317bea2458ec1f92, 


serialNumber=8f18625adb482a7ee25 1 2cea93ce697388¢95a99¢89 
U a fa O a Wa [ e41e85c05a3de8476488f, cn=Pravinkumar Gulabrao Pawar 
Date: 2020.09.18 17:09:37 +05'30' 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१७६/विशि-३, 


४) मा. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
५) डॉ.वसुधा कामत, माजी कुलगुरु, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, 
मुंबई 
) डॉ.सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली 
) डॉ.सुहास पेडणेकर, कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
८) डॉ.प्रमोद येवले, कुलगुरु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
९) डॉ.राजन वेळूकर, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
१०) डॉ.विलास सपकाळ, माजी कुलगुरु, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, 
नागपूर 
११) डॉ.भालचंद्र मुणगेकर, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
१२) प्रो. जी.डी. यादव, माजी कुलगुरु, रसायन तंत्रज्ञान संस्था (ICT), मुंबई. 
१३) संचालक, उच्च व शिक्षण, पुणे 
१४) संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई 
१५) डॉ.संजय जगताप, विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पनवेल 
१६) श्री.निरंजन हिरानंदानी, व्यवस्थापकीय संचालक, हिरानंदानी ग्रुप 
१७) डॉ.देवीदास गोल्हार, प्राचार्य, मराठवाडा वाणिज्य महाविद्यालय, पुणे. 
) 
) 
) 
) 
) 


द 


S 


१८) प्रा. भालचंद्र बिराजदार, प्राध्यापक शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे (COEP). 
१९) श्री. अजिक्य पाटील, अजिक्य.डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, पुणे. 

२०) श्री. मिलिंद साटम, सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

२१) डॉ. अजित जोशी, शिक्षणतज्ञ, पार्ले टिळक व्यवस्थापन महाविद्यालय, मुंबई. 

22) निवडनस्ती (विशि-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


